क्षमताबांधणी व पूर्वतयारीसाठी प्राप्त होणाऱ्या 
निधीतून शोध व बचाव कार्याकरीता भारतीय स्थल 
सेना (Indian Army) या प्रतिसाद यंत्रणेस पुरवठा 
करावयचे साहित्य खरेदी करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्र. खरेदी-२०२४/प्र.क्र.४१/मंनिक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय मुंबई, ४०००३२ 
दिनांक:- १३ जून, २०२४ 


संदर्भ : 9) भारतीय स्थळ सेना (Indian Army), महाराष्ट्र, गुजारात व गोवा क्षेत्र मुख्यालय, कोलाबा, 
मुंबई यांचे क्रमांक -9840/F/GS(Ops), दिनांक १ एप्रिल, २०२३ रोजीचे पत्र. 
२) PATH-¥30/MH-HP/202(c ५७॥///5-॥, भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली 
यांचे दिनांक २९ एप्रिळ, २०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना: 


राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींना प्रतिसाद देण्याकरीता 


भारतीय स्थल सेना (Indian Army), राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDAF), राज्य आपत्ती प्रतिसाद 


दल (SDRF), महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा इत्यादी प्रतिसाद यंत्रणा कार्यरत आहेत. १५ व्या वित्त 


आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनूसार क्षमताबांधणी व पूर्वतयारीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली 


आहे. या निधीमधून प्रतिसाद यंत्रणांना शोध व बचाव ( Search and Rescue ) कार्यासाठी आवश्‍यक 


साहित्य/यंत्रणा/उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात येतात. 


२. भारतीय स्थल सेना (Indian Army), महाराष्ट्र, गुजारात व गोवा क्षेत्र मुख्यालय, कोलाबा, मुंबई 


यांच्याकडून संदर्भाधीन क्रमांक १) अन्वये एकूण २३ साहित्य/उपकरणे उपलब्ध करुण देण्याची 


विनंती शासनास करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने आदर्श आचारसंहितेमधील तरतुदी विचारात 


घेवून भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांची संदर्भाधीन क्रमांक २) अन्वये सहमती प्राप्त करण्यात 


आली असून सदर साहित्य/उपकरणे विभागामार्फत खरेदी करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२४/प्र.क्र.४१/मंनिक-१ 


शासन निर्णय 


भारतीय स्थल सेना (Indian Army), महाराष्ट्र, गुजारात व गोवा क्षेत्र मुख्यालय, कोलाबा, 


मुंबई यांच्याकडून संदर्भाधीन क्रमांक १) अन्वये शोध व बचाव कार्यासाठी मागणी करण्यात आलेल्या 


खालील तक्त्यातील नमूद एकूण २३ साहित्य/उपकरणे विभागाव्दारे खरेदी करण्यास प्रशासकीय व 


वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 
साहित्य/ 
प्रतियूनिट । उपकरणांची 
अ.क्र. । साहित्य/ उपकरणे किंमत a एकूण किंमत 
किंमत एकूण 
संख्या 
1 HITONE BOSS Unidirectional with volume control and detachable 4,050.00 (७ | 2,43,000 
mic (Megaphone) 
2 GO PRO 20 MP Video Handheld camera (Go Pro Camera) 25,000.00 12 3,00,000 
3 Camp Italy D’ Shaped Carabiners 500.00 }60 sd 30,000 
AVG Aerospace aluminium wil Milspec hard anodized coating Black 
3 LED White Light Fixed Focus Long Range (Search Light) sedate 36 7८0000 
5 Nikon 10 x Binocular (Binocular) 3,000.00 18 54,000 
ca Unbranded 7-Watt Emergency Light Unit (Emergency Light) 500.00 18 9,000 
7 M.M. Techno Plast LLP Adult Size Life Jacket (Life Jacket) 1,600.00 300 4,80,000 
[8___| Unbranded Waist Coat (Reflective Jacket) 49.90 300 14,970 
En FROSTY Nitrile Coated Hand Gloves (Hand Gloves Rubber) 30.00 300 9,000 
Oil Resistant Industrial and Protective Rubber Knee and Ankle 
we Boots NA (Gum Boot) 52९९0 20९ 73,009 
11 GEW Scientific Apparatus Water flow measurement in open channel 13,000.00 ७. | 78,000 
Rotating element current meters (Water Current meter) 
12 MAKITA Angle Cutter (Electric) 305 (Concrete Cutter) 1,970.00 [6s 11,820 
13 Sandbag High Density Polyethylene (High Density Plastic Eqpt 4.50 60000 2,70,000 
Sand Bag) 
14 TUFROPE Nylon 3-Strand Hawser Laid Rope (Type A) (Nylon 5.00 1260 6,300 
Rope) 
15 Feel life Polypropylene Scoop Stretcher, Capacity 165/180 Kg 6,000.00 18 1,08,000 
(Portable Stretcher) 
16 BLU STAR Square Medical Cold Storage Chilling Units Cold Box 400.00 18 1,800 
(First Aid Kit) 
DUCK BACK CHAMP Single Texture White Rubberised waterproof 
17 Nylon Fabric Rain Caps with attached Hood Extra-large (Raincoat 745.00 300 2,23,500 
with radium strip Reflective jacket) 
18 Power Tex Carbide tipped blade chain saw (Potable power saw) 9,998.00 24 2,39,952 
19 Star Safety Helmet with rechargeable high power LED torch head 768.00 300 2,30,400 
lamp (Helmets with torch) 
20 Motorola set (VHF / Handheld radio set) 13,000.00 }60 sd 7,80,000 
21 Plastic Jerri cane 30 Litres 200.00 36 7,200 
TUFFPAULIN 15 x 15 ft 120 GSM Blue Tarpaulin Tripal Tadpatri 
ण 23,4 
2८ Tharpai Thadika (Tarpaulin 15 x 15 Feet) eed He 364 
23 Dynamo Power Trekking Torch — Dynamo 500 USB Blue — 75 999.00 120 1,19,880 
lumens (Dynamo Torch) 
Total Cost 40,35,222/- 


२. उपरोक्त नमूद साहित्य/उपकरणे साहित्याची खरेदी करण्यासाठी होणारा रू.४०,३५,२२२/- 


(अक्षरी चाळीस लक्ष पस्तीस हजार दोनशे बावीस रुपये फक्त) इतका खर्च मागणी क्रमांक सी-६, 


प्रधानशीर्ष, (२२४५) (९१)-राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च (९१) (०१) पूर्व तयारी व 


क्षमता बांधणी (वित्त आयोग) (अनिवार्य) (२२४५ ४१८८) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर), या 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२४/प्र.क्र.४१/मंनिक-१ 


लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात 


यावा. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०६१३१७२५०३१५१९ असा 


आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
नु 9 

Digitally signed by HITENDRA YADAORAO DUFARE 

H | T E N D ) R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 
2 =117073752038d1c4f8b3a8c1729f3f55bd8bd132 

YA D A O R A O 06eed4aead71a63b3f1dcee, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=02BBA6FFE202C222698F7E91A562A12409 
6291549EBA836EE89EC1 1CB9F688D5, cn=HITENDRA 

D ) U F A R E YADAORAO DUFARE 
Date: 2024.06.13 17:38:33 +05'30' 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रति, 


-0 


महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागूपर. 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागूपर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 


Headquarters, Maharashtra Gujarat and Goa Area, ७. 5. Branch, Colaba, 


AD 


AN 
el ee oe 


9८ 


Mumbai - 4 

प्रधान सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, 
संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

सह सचिव व वित्तीय सल्लागार, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग (आव्यप्र-६), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (आव्यप्र-१ 


Cc 
ae 


an 


~ 


&. 
५. re Tr <-- प. 


vo 


